बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य 
सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी 
पुकारलेल्या संपात सहभागी झालेल्या शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी 
नियमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संघटना १५२३/प्र.क्र.३६/१६-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ एप्रिल, २०२३ 
वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संघटना १५२३/प्र.क्र.३६/१६-अ, दि. १३.०३.२३. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संघटना १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ, दि. २८.०३.२०२३. 
३. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, मुंबई यांचे दिनांक ३१.०३.२०२३ रोजीचे पत्र 
४. राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र यांचे 
दि.०३.०४.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र 
यांनी पुकारलेल्या दि. १४ मार्च ते २० मार्च, २०२३ या कालावधीत संपात सहभागी झालेले जे शासकीय 
कर्मचारी/अधिकारी कार्यालयात अनुपस्थित होते, त्यांची अनुपस्थिती संदर्भ क्र. २ येथील दि. २८ मार्च, 
२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये “असाधारण रजा” म्हणून नियमित करण्यात आली होती. या आदेशात 
सुधारणा करून अनुपस्थितीचा कालावधी “असाधारण रजा” ऐवजी “अजित रजा" म्हणून समजण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र 
यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च,२०२३ ते २० मार्च, 
२०२३ या कालावधीत पुकारलेल्या संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी/अधिकारी सहभागी झाले होते, त्यांची 
अनुपस्थिती एक विशेष बाब म्हणून व पुर्वोदाहरण होणार नाही या अटीवर “असाधारण रजा”ऐवजी “अर्जित 
रजा" करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४१३१६१२५१६९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ,८,,०८॥॥॥-॥०६०0 
CHEMTE 


(अ. म. चेमटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल ,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संघटना १५२३/प्र.क्र.३६/१६-अ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य (सवी 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय ,मुंबई. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई . 

१०. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
११. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
१२.प्रबंधक, मा.लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई 

१३.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.महाराष्ट्र राज्य , 
१६.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१७.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 

१८.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

१९.विधिमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

२०.सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२१.उपसचिव, (आस्थापना) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
२२.संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय (बायोमॅट्रिक उपस्थितीसंदर्भात), 
२३.सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
२४. कार्यासन १६-अ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


